अँड. श्री. अजय मिसर यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

अहमदनगर जिल्हा कोतवाली पोलीस स्टेशन 
येथील गु.र.क्र. १३६/२०१८ अन्वये दाखल 
गुन्हयातून उद्भवलेल्या न्याय प्रकरणात मध्ये मा. 
सत्र न्यायालय, अहमदनगर या न्यायालयातील 
न्यायालयीन कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-०८१८/प्र.क्र.३०४/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- ०२ जून, २०२२ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२२/यू.ओ.आर.३२/डी-१४, 
दि.१२.०४.२०२१. 


शासन निर्णय :- 

अहमदनगर जिल्हा कोतवाली पोलीस स्टेडान येथील गु.र.क्र. १३६/२०१८ अन्वये दाखल 
गुन्हयातून उद्भवलेल्या न्याय प्रकरणा मध्ये मा. सत्र न्यायालय, अहमदनगर या न्यायालयातील 
न्यायालयीन कामकाज शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी fess सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
संदर्भान्वये नियुक्‍त अँड. श्री. अजय मिसर यांना खालील प्रमाणे फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


मा. सत्र न्यायालय, अहमदनगर 

ओ प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी -रु. १५,०००/-(रुपये पंधरा हजार फक्त) 

ब) विचारविनिमय फी /प्रति तास - रु.२५००/- (रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) 
(प्रतिदिन जास्तीत जास्त ४ तासांकरीता) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. अजय मिसर यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून 
कमी नाही, san अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, प्रमाणित 
करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित 
पोलीस उपायुक्‍्त/ पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 

३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (00) (१०९), जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल- (२०५५ ०१६८)-२८-व्यावसायिक सेवा” या 
लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि 
मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०८१८/प्र.क्र.३०४/पोल-१० 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ४७७/२०२१/व्यय-७, दि. १२/०७/२०२१ 
अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०६०२११३८०१५९२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Tushar Dilip 


Rathod 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर . 
३) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, कोतवाली पोलीस स्टेशन, अहमदनगर 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 
) 
) 
) 
) 


oC 


o~ 


4 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, अहमदनगर 

अँड. श्री. अजय मिसर, २१७/१ मारुती चेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंपाउंड, नाशिक-४२२००२ 
कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) निवडनस्ती (पोळ-१०) 


£99) 


S 


(९ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


